मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ संशोधन व 
विकास अंतर्गत कोल्हापूर जिल्ह्यातील रस्त्यांची 
aula करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र. ८३९ /बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१ 
दिनांक :११ जून, २०२४. 


वाचा : 


१) 


शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, दिनांक २८ 
ऑक्टोबर, २०१५. 


२) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायोी-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, दिनांक of 
जानेवारी, २०२२. 

3) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, दिनांक २१ 
एप्रिळ, २०२२. 

४) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, दिनांक २६ 
सप्टेंबर, २०२२. 

५) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र क्रमांकः 
मु.अ./प्रमंग्रासयो/४९६/२०२४, दि. १२ फेब्रुवारी, २०२४. 

शासन निर्णय : 


मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ संशोधन व विकास अंतर्गत कोल्हापूर जिल्ह्यातील 


रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या किंमतीस खालील नमुद केलेल्या 
अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


a aidt कामाची ५ वर्ष देखभाल 
अ. विधानसभा क्षेत्र पॅकेज लांबी ae pee 
: कामाचे नाव अंदाजित किंमत | दुरूस्ती अंदाजित 
क्र. | /तालुका | क्रमांक (कि.मी) 
(रु. लक्ष) किंमत (रू.लक्ष) 
प्रजिमा ११२ रुई पुरग्रस्त वसाहत 

इचलकरंजी/ ते कबनुर रूई प्रजिमा 29 ला 
“ ube eed ees 9.404 | 980.34 ८.४७ 

हातकणंगले मिळ्णारा रस्ता 

(LR-99§, ४३-९७, २०६) 
RD/ | रा.मा.१७७ रेंदाळ ते विठ्ठलवाडी 

०२ STA/ a 9.200 ८२.५५ ५.०९ 

oY, ai रस्ता (LR-&3, VR-(8) 

ATH | ०८ रा. मा. १७७ रेंदाळ ते बिरदेवनगर 
03 दस्त १,००० ९७.५३ ६.२६ 

रस्ता (LR-999, १॥३-७८) 
aoe रा. मा. १७७ पट्टणकोडोली 

/ दत्ताजीराव हायस्कुल ते धनगर 
०४ amu दत्ताजीराव हायस्कुल ते धनगर | १.४०० १०४.६५ ६.१२ 

हातकणंगले 

माळ रस्ता (_3-५८, VR-939) 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र. ८३९/बांधकाम-४ 


ra ait कामाची ५ वर्ष देखभाल 
. |विधानसभा क्षेत्र पॅकेज लांबी ee ee 
: कामाचे नाव अंदाजित किंमत दुरूस्ती अंदाजित 
क्र. | /तालुका | क्रमांक (कि.मी) or) 
(रु. लक्ष) किंमत (रू.लक्ष) 
= ap/. प्रजिमा ८९ निगवे खालसा ते परिते 
०५ / ere 4.3190 9219.92 ८.९७ 
करवीर STA/ ( -2 9 ह ) 
a oy रा.मा. १९४ अ भुये ते राजाराम क त्ता लला 
करवीर | बंधारा रस्ता (13-९२, VR-92) | र न | 
एकुण ०६ कामे ९.६७० ९४२.३६ ५१.९८ 


. सदर कामे ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत, 
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्रामविकास विभागाच्या अटी व ardiax कार्यान्वीत करण्यात 
यावीत. 


. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित कार्यकारी 
अभियंता = GAMA) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक ग्रासयो- 
२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ तसेच शासन पत्र क्रमांक FART २०१९/प्र.क्र.७३/बांध-४ 
दिनांक २२ जानेवारी,२०१९ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार प्रत्येक रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच संबंधित अधीक्षक 
अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे दर्जोन्नती करण्यासाठी ई-टेंडरिंग करुनच कार्यारंभ area द्यावेत. 


. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता करण्यात यावी. 


) तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design व Hydraulic 
Calculations GA: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन निश्चित करण्यात यावे. 

i) सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे व रस्त्यासाठी भुसंपादन करावे 
लागणार नाही याची खातरजमा करुन घ्यावी. खाजगी जमीन अथवा वनविभागाची ना-हरकत 
प्रमाणपत्र आव्यक असलेल्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवु नयेत, याबाबत पुनःश्च खात्री 
करण्यात यावी. 

ii) तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जलविद्युत पाणीपुरवठा 
प्रकल्पाच्या जलाशयाखाली जाण्याची शक्‍यता नाही किंवा अशा प्रकल्पांमुळे या कामावर कोणताही 
परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 

४) अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद केलेली असावी. 

vy प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे  वर्णन/दर/दरपृथःकरण 
/रक्‍्कम/दरपृथ:करणातील गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक मान्यता प्रदान 
करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य आहे.या संदर्भात शासनाचे 
कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 

vi) तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य कोणत्याही 
योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र. ८३९/बांधकाम-४ 


०२. 


महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी तत्सम यंत्रणेकडे मंजुर नाही, 
याची खातरजमा करावी. 

सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 

सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या संगणक प्रणालीमध्ये 
संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 

सदर कामे डोंगरी/ आदिवासी / नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून १० 
कि.मी.त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत तांत्रिक मान्यता प्रदान 
करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांने तपासणी करुन दरपृथ:करणामध्ये त्यानुसार तरतुद केले बाबत खातर 
जमा करावी. याबाबतची सर्व जबाबदारी ही संबंधित तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम 
अधिकारी/ अभियंत्याची राहील. 

सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च ०४, जिल्हा 


व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (0909) मोठी बांधकामे सीआरसी- ५०५४ 4943” या 
लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६१११२३७२६००२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRASHANT VINAYAKRAO PATIL. 
IN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RURAL 


D 
Pp R AS H A N T DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f8c5054, 


22af66a5628314537e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=9524CAB2D5A858B4A01 FF72F5CAESFDDC4F8C96 
Vi N AY A KR AO Pp ATI L 4F3AFC6B6249294AD88EC870D, cn=PRASHANT VINAYAKRAO 

PATIL 

Date: 2024.06.11 15:34:57 +05'30' 


(प्रशांत पाटील ) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
१) मा. विधानसभा व, मा.विधानपरिषद, सदस्य. विधानमंडळ, मुंबई. 
२) प्रधान सचिव (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
३) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर. 
५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर . 
६ खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 
७ मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 
८) अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे विभाग पुणे. 
९) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.),महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, कोल्हापूर. 
१०) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, कोल्हापूर. 
११) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोल्हापूर. 
१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर. 
१३) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 
१४) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


